वाचा : १ 


~~ 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती या 
संस्थेस सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात राज्य 


योजनेतंर्गत अनुदानातून यंत्रसामुग्री खरेदीस सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 


दिनांक : २४ डिसेंबर, २०२० 


॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६ / प्र.क्र.२४० / 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६ / प्र.क्र.२४० / 
आरोग्य-८, दिनांक ०७.०३.२०१८. 
8) शासन निर्णय,वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक जीसीबी-२०१८ / 


प्र.क्र.१६७/ प्रशा-१, दिनांक २४.०६.२०१९ 


शासन निर्णय क्रमांक : जीसीबी-२०२०/प्र.क्र.3०१/प्रशा-१ 


शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 


५) संचालक वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र : संवैशिवसं / शावैम, 


बारामती/राज्य योजना/यंसाख/सु.प्र.ममा/म/४६२४/२०२०, दिनांक : २४.०८.२०२० 


शासन निर्णय :- 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती या संस्थेस आवश्‍यक असणाऱ्या यंत्रसामुग्रीस 
उपरोक्त दिनांक २४.६.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली 
होती. सदर प्रशासकीय मान्यतेतील काही यंत्रसामुग्रीच्या किंमतीस सुधारित मान्यता प्रदान 


करण्याची विनंती संचालनालयाने उपरोक्‍त दिनांक २४.०८.२०२० च्या पत्रान्वये केळी होती. सदर 


प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार सुधारित किंमतीस मान्यता प्रदान 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | विभागाचे | शासननिर्णय | यंत्राचे नावा | नग | सुधारित प्रती | सुधारित 
नाव समक्रमांक नग रक्‍कम एकूण 
दिनांक रक्‍कम 
२४.०६.२०१९ 
सह जोडलेल्या 
परिशिष्ट व 
[4 पॅथोलळॉजी अ-१० serics feay | २ GW40oo | ३९५०००० 
प्रोसेसर 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०२०/प्र.क्र.३०१/प्रशा-१ 


अ.क्र. । विभागाचे | शासन निर्णय | यंत्राचे नावा | नग सुधारित प्रती | सुधारित 
नाव समक्रमांक नग रक्‍कम एकूण 
दिनांक रक्‍कम 
२४.०६.२०१९ 
सह जोडलेल्या 
परिशिष्ट व 
२ | पॅथोलाजी अ-५ PAGES al ४२७५०००।॥ ४२७५००० 
३ | पॅथोलाजी अ-३७ अँटोमेटेड हाय हिं ११६५०००० | ११६५०००० 
स्पीड स्लाईड 
स्कॅनर 
४ | ब्लडबंक ब-२२ रेफ्रिजरेटर | ३२९२२०० | ३२९२२०० 
सेंट्रीफ्युज 
५ | पॅथोलाजी अ-७१ अँटोमेटिक |. १२३९००० | १२३९००० 
हिमॅटॉलॉजी 
स्लाईड स्टेनर 
६ | पॅथोलाजी अ-३६ संपूर्ण | (9400000 | ७५००००० 
अँटोमेटिक 
इमिनो हीस्टो 
केमिस्ट सेट 
अपव 
अँटिबॉडिजव 
लिम्फोमा 
पॅनेलच्या सतत 
पुरवठयासह 
७ | ब्लडबंक ब-१६ फेरेसिस Cl ४१२५१६३ | ४१२५१६३ 
सिस्टम 
८ | कम्युनिटी ड-९ मॉडिल्स, । १३० १११८९ | १४५४५७० 
मेडिसीन चार्टस डायग्राम 
स्पेसिमेन 
एकूण ३७४८५९३३ 
अटी :- 


१. सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यता संबंधित संस्थेस राज्य योजनेतंर्गत मंजूर व उपलब्ध 


करून देण्यात आलेल्या अनुदानातून करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०२०/प्र.क्र.३०१/प्रशा-१ 


२. सुधारित किंमतीची खातरजमा संबंधित संस्था व संचालनालयाने केलेली आहे. 

३. सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वै.शि.) यांनी प्रमाणित करावे. 

४. सदर विषयी शासनाच्या समक्रमांकाच्या दिनांक २४.०६.२०१९ मधील शासन निर्णयातील 
अन्य सर्व अटी व लेखाशीर्षाचे माध्यम कायम राहील. 

२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च संबंधित संस्थेस खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१०. वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०५ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा राज्य योजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण दर्जावाढ 
करणे व यंत्रसामुग्री (४२१० १६२९) 
५२- यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, अनुक्रमांक-३, 
नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२२४१५२२२२४६१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN 
A R U N MURLIDHARRAO DAHALE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4,.20=b335b52903c5914ab29c9ba5 
M U R LI D H A a50897b7b2244d66593F50dd7 13da83 
860912503, postalCode=400032, 


street=MANTRALAYA MUMBAI, 


serialNumber=30df743755280cf26ce9 
R RA O 7ec0978235f63f80f0bc4317129bf381e 
b48778f2e3d, ou=NA, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
DA H A L E cn=ARUN MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2020.12.24 17:46:07 +05'30' 
(अ. मु. डहाळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखाकार -१ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई. 
२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि., मुंबई. 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीबी-२०२०/प्र.क्र.३०१/प्रशा-१ 


४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


